भाग चार-ज] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑक्टोबर २६, २००५/कार्तिक ४, शके १९२७ our 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ ऑक्टोबर २००५ 


अधिसूचना 


मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९५८. 

क्रमांक एमटीए. १००१/सीआर-३/परि-३.---ज्याअर्थी, मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९५८ 
(१९५८ चा मुंबई ६५) च्या कलम ३ च्या उप-कलम (१) नुसार काढलेली शासन अधिसूचना, गृह 
विभाग, क्रमांक एमटीए ,१००१/सीआर-३/परि-३, दिनांक १३ सप्टेंबर २००५ यासह शासन अधिसूचना 
क्रमांक एमटीए. १००१/सीआर-३/परि-३, दिनांक २६ ऑक्टोबर २००५ अन्वये मोटार वाहनांवर 
(यापुढे ज्याचा उल्लेख “ अशी मोटार वाहने ? असा करण्यात येईल) त्यात विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
वार्षिक दराने दिनांक १९ सप्टेंबर २००५ पासून वाढ करण्यात आली आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख 
“dra तारीख ” असा करण्यात येईल.) 


आता, त्यानुसार मुंबई मोटार बाहन कर नियम, १९५९ च्या नियम ११-अ अन्वये महाराष्ट्र शासन, 
यापूर्वी आगाऊ कर भरलेल्या वाहनांसाठी दिनांक ३१ डिसेंबर २००५ हा दिनांक विनिर्दिष्ट करीत 
असून, त्या दिनांकाच्या आत अशा मोटार बाहनांचे नोंदणीकृत मालक किंबा ज्याच्या ताब्यात किंवा 
नियंत्रणात मोटार बाहने आहेत त्यांनी उक्त नियम ११-अ नुसार अशा उर्वरित कालावधीचा देय 
ठरणारा अतिरिक्‍त कर भरला पाहिजे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


रमेश शिंदे, 
* शासनाचे उप सचिव. 


१०५२ महतणाष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑक्टोबर २६, २००५/कातिक ४, शके १९२७ [भाग चार-ब 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 26th October 2005 
' NOTIFICATION 
Bompay Motor VEHIcLes Tax Act, 1958. 

No. MTA. 1001/CR-3/TRA-3.—Whereas by Government, Notification, 
Home Department, No. MTA.1001/CR-3/TRA-3, dated the 13th September 
2005 read with Government Notification, MTA. 1001/ 
CR-3/TRA-3, dated the 26th October 2005, issued under sub-section (1) of 
of section 3 of the Bombay Motor Vehicles Tax-Act, 1958 (Bom. LXV of 
1958), the tax at the annual rates on the motor vehicles spwcified therein 
(hereinafter referred to as “ the said motor vehicles ”), has been increased 
with effect from the 19th September 2005 (hereinafter referred to as 
“the said date ”) ; न 

Now, therefore, in pursuance of rule 11-A of the Bombay Motor 
Vehicles Tax Rules, 1959, the Government of Maharashtra hereby 
specifies the 31st day of December 2005 to be the date on or before which 
a registered owner or person who is in possession or control of any of 
the said motor vehicles shall pay the additional tax payable from the said 
date, under the said rule 11-A for the unexpired portion of the current 
year, where the tax has already been paid in advance. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


RAMESH SHINDE, 
Deputy Secretary to Government. 


शासकोय मध्यवती मुद्रणालय, मुंबई 


